भारतीय पोलीस सेवेच्या कनिष्ठ 
प्रशासकीय श्रेणीत Junior 
Administrative Grade) पदोन्नती 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.२१५/एक/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 


दिनांक: २२ फेब्रुवारी २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.४१५/पोळल-१, 
दि.०३.०२.२०२३. 


2) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.पोमसं/१/क.प्र.श्रेणी/१५७/२०१८, दि.२६.१०.२०२३. 


शासन आदेश. 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद वरिष्ठ समय श्रेणीतील (Senior Time Scale) भा.पो.से. 
अधिका-यास भारतीय पोलीस सेवेच्या कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत Junior Administrative Grade), स्तंभ 
(४) मध्ये निर्दिष्ट दिनांकापासून, याद्वारे, पदोन्नती देण्यात येत आहे- 


अ.क्र. । भापोसे अधिका-याचे नाव तुकडी (वर्ष) कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत 
(श्री/श्रीम.) पदोन्नतीचा दिनांक 
(१) (र) (3) (४) 
i ay | पी.पी. शोवाळे २००९ ०१.०१.२०१८ 


२. हा शासन आदेश, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, परिपत्रक क्र.४५०२०/११/९७-आयपीएस-दोन, 
दि.१५.०१.१९९९, व भारतीय पोलीस सेवा (वेतन) नियम, २०१६ यांमधील तरतुदींनुसार आणि सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन AS, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२२१३३७११८४२९ असा आहे. हा शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VENKATESH MADHAV BHAT 
V F N KA T F S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb267 1d1da08208cfdd6 
677facOafd6bf2, po: 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6E277C9088A4CB8B53E535A4642A6800B908C5DBDB 
3A63175760874EBA717AE1, cn=VENKATESH MADHAV BHAT 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


DIRT आदेडा क्रमांकः आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.२१५/एक/पोल-१. 


प्रत- 

पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (NAT यहासंचाळक)] महाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फत 
भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-१. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


